अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, 
उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, सीना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा व त्या 
अंतर्गत ४ उप-विभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदत ०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१८/प्र.क्र. १७१/१८/मो.प्र.१, 
दिनांक २७.०४.२०१८ 
2) अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद यांचे जा.क्र. 
उपामं/आस्था-३/५३५७/सह, दिनांक २९.०८.२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, सीना 
कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा व त्यांच्या अंतर्गत ४ उप-विभागातील सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १०६ पदांना सोबतचे विवरण पत्रामध्ये (विवरणपत्र “अ*) 
दर्शविल्याप्रमाणे व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १ पदाला सोबतचे विवरण पत्रामध्ये (विवरणपत्र 
“ब*) दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण १९० - सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका, 
(02) योजनेत्तर (०२) (०६) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक 
सांकेतांक ४७०१ जे- २२९)” या लेखाशीर्षाखाली प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार त्यांचेकडील 
उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०७/०९/२०१८ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मोप्र-१ 


४. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०१६१५२०४९८०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 


Vij e al d fa P rab h akar DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


Palwan kar Department 


Date: 2018.10.16 15:24:20 +05'30' 


(वि. प्र. पालवणकर) 


सहपत्र : विवरणपत्र "अ" व "ब" कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
४. अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद. 


५. कार्यकारी अभियंता, सीना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा, जि. उस्मानाबाद. 
६. क.अ., अर्थ -१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. क.अ., आ (प्रशि) - कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मो.प्र.१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र -“अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदत-०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मो.प्र.१, दिनांक: १६/१०/२०१८ चे सहपत्र 


कार्यकारी अभियंता, सीना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा व त्यांच्या अंतर्गत ४ उप-विभागातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ 


अ.क्र संवर्ग सीना सीना सीना उपसा सिचन | उपसा सिचन | एकूण 
कोळेगाव | कोळेगाव कोळेगाव उपविभाग, उपविभाग, 
प्रकल्प प्रकल्प प्रकल्प क्र.१, परांडा | क्र.२, परांडा 
विभाग, | उपविभाग, | उपविभाग, 
परांडा | क्र.२, परांडा | क्र.३, परांडा 

Poa |२ ३ | ४ | 6६ ६ | ७ | 
q कार्यकारी अभियंता १ po - | Poe Poo q 
2. | उप अभियंता q q q q q 4 
३ | सहा.अभियंता श्रे-२/ ४ ४ ४ ४ ४ २० 

कनिष्ठ अभियंता/ शाखा 

अभियंता 
४ । विभागीय लेखापाल १ Po - | Poe Po Po - q 
५ | आरेखक १ Po Poo - | Po Po q 
६ | सहाय्यक आरेखक Po [1 - Po =| Po Po | - | 
७ | अनुरेखक १ १ १ १ १ ५ 
८ | स्थापत्य अभियांत्रिकी | ४ ४ 8 8 १६ 

सहाय्यक 
९ | प्रथम लिपीक q Po Po =| Po Po q 
१० | वरिष्ठ लिपीक षु १ १ १ १ ९ 
११ । कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ १२ 
१२ | टंकलेखक ३ १ १ १ १ ७ 
१३ | भांडारपाल १ Po - | po Po ee q 
१४ | सहायक भांडारपाल १ Po -___| [__-___| Po Po q 
१५ | लघु टंकलेखक १ |. - || - [1 - | - | 
१६ । संगणक १ Po Po - | Po Po q 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ १ 4 
१८ | नाईक १ Poe po - | Po Po q 
१९ | शिपाई षु २ २ २ २ १३ 
२० । चौकोदार १ १ १ १ १ 4 

एकुण पदे ३४ १८ १८ १८ १८ १०६ 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 


Vijendra Prabhakar 
Palwankar 


CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = IN, S 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
Water Resources Department 
Date: 2018.10.16 15:24:37 +05'30 


(वि. प्र पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत ०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदत-०३१८/प्र.क्र.१७१/१८/मो.प्र.१, दिनांक: १६/१०/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, सीना कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा व त्यांच्या अंतर्गत उप-विभाग क्र.२ मधील रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील १ पदांना मुदतवाढ दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम पदसंख्या सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
Pt देवीदास किसनराव दसपुते मुकादम शिका ३१/०५/२०२० 


रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे :- १ 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar 


Vijendra Prabhakar Patwantar 


DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = 
Palwan kar IN, S = Maharashtra, O = Government Of 

Maharashtra, OU = Water Resources 

Department 

Date: 2018.10.16 15:24:52 +05'30' 


(वि.प्र.पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


